गोपनीय/तात्काळ महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
[लक्षवेध :- श्री.एस.एस.बर्वे भापोसे, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना)] 


क्रमांक - आयपीएस १७०६ प्र.क्र.४९(भाग-२) पोल १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३ मार्च, २००७ 


विषय : पोलीस उप आयुक्‍त /पोलीस अधीक्षक /अपर पोलीस अधिक्षक 
दर्जाच्या अधिका-यांच्या नियुक्त्या / बदल्या. 


उपरोक्‍त विषयाबाबत शासनाने खाली दर्शविल्यानुसार अधिका-याची नियुक्‍ती / 


बदली करण्यास मान्यता दिली आहे :- 
अ. | अधिकाऱयांचे नांव सध्याचे पद. पदोन्नती / बदली नंतरचे 
र नविन नियुक्तीचे पद 
भं श्री. जय जाधव, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पोलीस उपआयुक्त,नाशिक शहर 
रापोसे (केंद्रीय प्रतिनियुक्‍तीवरुन परत) 
२ | श्री. संजय ऐनपुरे, __ नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र 
रापोसे (केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवरुन परत) | पोलिस अकादमी,नाशिक 
३ | श्री. शरद शेलार, पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद | पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे 
भापोसे (बदली आदेशाधीन) , अन्वेषण विभाग,पुणे 
षि ४ | श्री. संजय जाधव, | पदोन्नतीने नियुक्ती आदेशाधीन | पोलीस अधीक्षक, राज्य गुप्तवार्ता 
रापोसे विभाग,पुणे 
५ | श्री. कैलास कणसे, प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण | अपर पोलीस 
रापोसे विद्यालय,धुळे अधीक्षक,यवतमाळ 


२. वरीलपैकी ज्या अधिका-यांना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचे काम.सोपविण्यात 
आले असेल,त्यांची पदस्थापना निवडणुक आचारसंहिता संपल्यानंतर करण्यात यावी व याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक नमूद करुन शासनास सत्वर 
पाठविण्यात यावा. 


OR OME 
( कैलास बिलोणीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


क्रमांक - आयपीएस १७०६ / प्र.क्र.४९ (भाग-२) / पोल १, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३ मार्च २००७ 


प्रत माहितीसाठी सादर :- सादर :- 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे उप सचिव 

३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

४) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
५) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
७) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, 

८) कक्ष अधिकारी, कार्यासन पोल-१अ, गृह विभाग, 
Ptr (पोल-१) 


( कैलास बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. गृह विभाग. 


A:CR 4906 (ii) Transfer Order 


महाराष्ट्र शासन 
गोपनीय/तात्काळ 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


[ लक्षवेध :- श्री. एस. एस. बर्वे, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना) ] 


क्रमांक : आयपीएस-१७०६/प्रक्र.४९(भाग-२)/पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २००७. 


विषय : पोलीस उप आयुक्त दर्जाच्या पदावर नियुक्‍ती 


संदर्भ : 9) पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचे अ.शा.पत्र क्रमांक : १४७/सीपी/पीए/०६. 
दिनांक १२.१२,२००६. 


उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भाकिंत पत्रास अनुसरुन शासनाने याप्रकरणी पुढे दर्शविल्यानुसार 


नियुक्तीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे 


अ. क्र. _ नविन नियुक्तीचे पद 


अधिका-यांचे नांव 


श्री. देवेन भारती, | केंद्रिय प्रतिनियुक्‍्तीवरुन परत | पोलीस उप आयुक्‍त, मुंबई 
___ भापोसे १९९४ (संवर्ग पदावर) 


र. उपरोक्त शासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित अधिका-या-| 
आपल्या स्तरावर पत्र पाठविण्यात यावे व याबाबचा अनुपालन अहवाल संबंधितांनी पदभार स्विकारल्याच। 
दिनांक नमूद करुन शासनास कृपया तात्काळ पाठवावा. 


Maw 


( कैलास वि. बिलोणीकर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग. 


क्रमांक : आयपीएस-१७०६/प्र,क्र.४९(भाग-२)/पोल-१, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २००७. 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे उप सचिव 

३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

४) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक. 

५) लेखाधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवड नस्ती / वैग्रक्‍्तीक नस्ती 


Quid 
( कैलास fa. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग. 


